बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी 
उद्यान, नागपूर येथील गोरेवाडा पाणी पुरवठा 
योजनेच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.डल्ब्युएलपी ११.२३/प्र.क्र. ३५१/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-०५ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम (भाग-२), 
दिनांक २०.०९.२०१९. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : 
मुमहाव्य/औवशा/गोरेवाडा/२०२३-२४/प्र.क्र.११८/२५१४, दिनांक २७.१०.२०२३. 
प्रस्तावना:- 
बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नागपूर येथील गोरेवाडा पाणी पुरवठा 
योजनेच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, नागपूर 
यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची विनंती केली आहे. 
शासन निर्णय :- 
बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नागपूर येथील गोरेवाडा पाणी पुरवठा 
योजनेच्या कामांच्या रु. १३,७२,२३,५३०/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी दिलेल्या तांत्रिक सहमतीच्या अनुषंगाने खालील 
अटींच्या अधिन राहून व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, नागपूर यांनी संदर्भ 
क्रमांक २ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे : 


सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर तरतूदीतून उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययातून करण्यात यावा. 

॥. अंदाजपत्रकातील बाबी मूळ ढोबळ बाबींच्या कार्यान्वयनाकरीता आहेत याची अंमलबजावणी 
पूर्वी खात्री करावी. 

॥. सदरहू कामे करताना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे 
/ नियमातील तरतूदींचा भंग होणार नाही तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


सदरचा झासन निर्णय हा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम 
(भाग-२), दिनांक २०.०९.२०१९ वित्तीय अधिनियम नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग- 
पाच नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखालील प्रदान करण्यात 
आलेले वित्तीय अधिकारांमधीळ परिच्छेद क्र. १३४ (9), १३४ (2) आणि १३४ (३) मधील विभागास 
असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डल्ब्युएलपी ११.२३/प्र.क्र. ३५१/फ-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०५१४३८०६८८१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1 f3ab6258c7e318f8c 
a, 


37f3ae7c36f2, postalCode=400032, st=Maharashtr. 
S A W A R D F K A R serialNumber=57 12CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B 1 2EBA1DBODD8E 
284883B7BD7FA74DA65D, cn=SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


Date: 2024.01.05 14:38:26 +05'30' 


(सिध्देशञ सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
प्रति, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

५. फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६. कार्यासन फ-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


KKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी 2 


